दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ नुसार 
कृषि व पदुम विभाग (खुद्द) मंत्रालय, मुंबई या 
विभागातील गट-ड संवर्गातील “शिपाई” या 
पदांकरीता दिव्यांगासाठी शासन सेवेत पदे 
सुनिश्चित करणेबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :- कृपवि-३५२०/प्र.क्र.७/प्रशा.१, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १० फेब्रुवारी, २०२१. 


वाचा:-१) दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ 
2) केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची दि. ०४.०१.२०२१ ची 
अधिसूचना 
3) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन परिपत्रक क्र. दिव्यांग-२०१९/ प्र.क्र.२५१/दि.क.२, 
दि. १२.११.२०२० 
४ सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र. दिव्यांग-२०१३/प्र.क्र.३५/दि.क.२, 
दि. ०७.१०.२०१६ 
५) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र.दिव्यांग-२०१९/प्र.क्र.२५१/दि.क्र.२, 
दि. ०२.०२.२०२१. 
प्रस्तावना:- 


दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम 33 नुसार दिव्यांगासाठी शासन सेवेतील पदांची 
पदसुनिश्चिती करणे आवश्‍यक आहे. यासाठी केंद्र शासनाने दि. ०४.०१.२०२१ च्या अधिसूचनेन्वये दिव्यांगासाठी 
सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी करून सदर यादी केंद्र शासनाच्या www.disabilityaffairs.gov.in या 


संकेतस्थळावर Policy/Act/Rules-Notificatiion येथे List of Post identification suitable for Persons with 
Benchmark Disability notified on 08.09.2029 या शिर्षाखाली प्रसिध्द केली आहे. सामाजिक न्याय व विशेष 
सहाय्य विभागाने दि. ०७.१०.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये, राज्य शासनाच्या आस्थापनेवरील पदे दिव्यांगासाठी 
सुनिश्चित करण्याबाबतच्या सूचना निर्गमित केल्या आहेत. सदर शासन निर्णयातील निर्देशास अनुसरून कृषि व 
पदुम विभाग (खुद्द), मंत्रालय, मुंबई विभागातील गट-ड संवर्गातील शिपाई पदांचे पदसुनिश्चिती करणे तसेच ३ 
वर्षापेक्षा जास्त नसेल इतक्या नियत कालांतराने दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेल्या शासन सेवेतील जागांचे यादीचे 
पुनर्विलोकन करून सदर पदे नव्याने दिव्यांग प्रवर्गासाठी सुनिश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 
शासन निर्णय:- 

दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम ३३ नुसार राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील पदांची 
पदांची पदसुनिश्चिती करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांनी 
दि. ०४.०१.२०२१ च्या अधिसूचनेन्वये दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी करून प्रसिध्द केलेली आहे. 
त्यामध्ये नमूद केल्यानुसार केंद्र शासनाने पदसुनिश्चिती करून दिव्यांगासाठी पदे सुनिश्चित केलेली गट”अ” ते गट 
“ड” मधील जी पदे राज्य शासनाच्या आस्थापनेवर आहेत अशा पदांबाबत, केंद्र शासनाने प्रसिध्द केलेल्या 


शासन निर्णय क्रमांकः कृपवि-३५२०/प्र.क्र.७/प्रशा.१ 


यादीतील ज्या पदांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या, कामाचे स्वरूप व प्रचलित वेतनश्रेणी राज्य शासन सेवेतील पदांशी 
समान आहेत, Set पदांची पदनामे जरी भिन्न असली तरी राज्य शासन सेवेतील ती पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित 
राहतील, sat सूचना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने दि. 02.02.2029 च्या शासन निर्णयान्वये 
दिलेल्या आहेत. 

२. त्यास अनुसरून केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या दि. ०४.०१.२०२१ रोजीच्या अधिसूचनेतील दिव्यांगासाठी 
सुनिश्चित केलेल्या गट-ड संवर्गाकरीता प्रसिध्द केलेल्या यादीतील शिपाई या पदासाठी, कृषि व पदुम विभाग (खुद्द) 
या विभागाकरीता या शासन निर्णयान्वये, दिव्यांगासाठी नविन प्रवर्गासह विवरणपत्र-अ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे पदे 
सुनिश्चित करण्यात येत आहेत. 

३. सदर झासन निर्णय, केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची दि. 
०४.०१.२०२१ ची अधिसूचना व सामाजिक न्याय विभागाच्या दि. ०२.०२.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
दिलेल्या सूचनेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७////.॥॥8॥85॥॥.9०५.॥)॥ या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२१०२१०१७०६१०१३०१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरी ने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने Amol Nilakanth (2 


Depart 00032, 
075 1d094e56d974 


1d ADF 


-234c475fbOdeSb35a79cI cf 


Sakharkar oon = oe 
(अ. नि. साखरकर) 
सहपत्र:- विवरणपत्र-अ अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. मंत्री (कृषि) मंत्रालय, मुंबई, 

४. मा. राज्यमंत्री (कृषि) मंत्रालय, मुंबई 

५. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधानसभा विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
६. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मंबई 

७. प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८. प्रधान सचिव (पदुम) कृषि व पदुम विभाग, मंत्राळय, मुंबई 

९. सचिव, (कृषि) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१०. आयुक्त, दिव्यांग कल्याण , आयुक्तालय, पुणे, 

११. सह/उप सचिव, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृपवि-३५२०/प्र.क्र.७/प्रशा.१ 


शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. कृपवि- ३५२०/प्र.क्र.७/प्रशा.१, दिनांक :- १० फेब्रुवारी, २०२१ चे सहपत्र 


विवरणपत्र-अ 
अ.क्र. | पदनाम शारिरीक पात्रता दिव्यांग प्रवर्गासाठी पदे सुनिश्चिती सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये 
१ | शिपाई | S,ST,W,BN,L,KC, | a) 8, (४, कार्यालय उघडणे, कार्यालयातील टेबल, खुर्च्यांची सर्व काम मुख्यालया मध्येच करावयाचे आहे. 
PP, MF, SE, H, ७ b) D,HH, धूळ झटकणे, कार्यालयातील फाईल्स, टपालाची ने- असे काम कर्मचारी एकटयाने करतो. 
c) OL,OAL,CP,LC,Dw,AAV आण करणे, अधिकाऱ्यांना पाणी पुरविणे, चहा कॉफी अपवादात्मक परिस्थितीत मुख्यालयाच्या 
d) ASD(M), ID, SLD,MI, पुरविणे, वरिष्ठ अधिकारी यांनी सोपविलेली बाहेर टपाल/नस्त्यांची ने-आण करावी 
e) MD involving (a) to (d) above | कार्यालयीन कामे, तसेच कार्यासनात शिपाई पदाची लागते. आवश्‍यकता भासल्यास नेमून दिलेले 
कर्तव्ये बजावणे. काम करण्यासाठी साधन व उपयंत्राच्या (aid 
and appliances) मदतीने काम करु शकतो. 
Abbreviations: 
Sr. No. | Abbreviation | Long Form Sr. No. | Abbreviation | Long Form 
1 [Bs Blind 1 Oe - DW Dwarfism 
2 LV Low Vision 10 AAV Acid Attack Victim 
3 eo | Deaf 11 ASD Autism Spectrum Disorder 
(M) 
4 HH Hearing Handicapped 12 ID Intellectual Disability 
5 OL One Leg 13 SLD Special Learning Disability 
eee 4 OAL One Arm and One Leg 14 MI Mental 1111655 
7 CP Cerebral Palsy 15 MD Multiple Disabilities. 
| ह| LC Leprosy Cured 
Abbreviations: 
Sr. No. | Abbreviation | Long Form Sr. No. | Abbreviation | Long Form 
1 S Sitting 7 [PP _| Pulling & Pushing 
2 ST Standing 1 8 | MF Manipulation by Fingers 
3 W Walking | 9 |SE Seeing 
4 BN Bending 10 H Hearing 
5 L Lifting 11 C Communication 
| 6 |KC Kneeling & Crouching 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


